भंडारा जिल्हा कारागृह येथील कोसळलेल्या 
तटभिंतीचे बांधकाम करणे या कामाचे येणाऱ्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३३२/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१३. 


वाचा 

१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 

क्र.बीएलडी/भंजिका/तटभिंत/पुनर्बांधणी/९६५४/कक्ष-६(३), दि.२४.१०.२०१३. 
प्रस्तावना 

भंडारा जिल्हा कारागृह हे राजवाडा असून १८९६ मध्ये इंग्रजांच्या राजवटीत कारागृह म्हणून 
रुपांतर करण्यात आले. सदर कारागृहाची मुख्य तटर्भिंत ११७ वर्षे पुरातन आहे. भिंतीचे बांधकाम चूना, 
मुरूम व विटांनी बांधलेली आहे. जुले महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी पावसामुळे सदर भिंत कोसळलेली 
आहे. बंदी पलायनासारख्या घटना घडु नये म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टीने सदर बांधकाम करणे गरजेचे आहे. 
सदर कामाचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा यांनी रुपये ३०.५९ लक्ष इतक्या 
खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन 
याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय 

भंडारा जिल्हा कारागृहाचे बांधकाम फारच जुने असुन त्याच्या मुख्य तटभिंतीची पुनर्बाधणी 
करण्याकरिता छाननीअंती एकूण रुपये ३०,५८,६००/- (रुपये तीस लक्ष अठ्ठावन्न हजार सहाशे फक्त) 
इतक्या अंदाजपत्रकास, भिंतीचे योग्य संकल्पन करुन बांधकाम करण्यापूर्वी तांत्रिक मंजूरी घ्यावी या 
अटीच्या अधीन राहुन, या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१३-१४ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात कोणतेही चार्जेस अंतर्भूत नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३३२/तुरुंग-२ 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम (00) (0) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-१, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१४१८४३२०७८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | a d fa sey eae Ishwar 


७ ७४ जगा, C = IN, S = maharashtra, 
| S h war G IL] O=.SOvERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.02.20 12:25:41 
+05'30'" 


(र. ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर, 

४. अधीक्षक, चंद्रपूर जिल्हा कारागृह, चंद्रपूर, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१०. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११वा मजला, मुंबई-५, 
११. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


